Reg. No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


HLA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ४ ] 


गुरूवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३ - ९ , 


शके 


१ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४ . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , यांजकडून 
सेवाग्राम विकास योजनेच्या क्षेत्रातील मौजा कामठवाडा, ग्रामपंचायत वरुड , ता . जि . वर्धा येथील श्री . प्रभाकर तुळशीराम शेगावकर व 
सौ . स्वाती ढोबळे , रा . वर्धा यांचे मालकीचे शेत सर्व्हे क्र . १२३/१ व १२३/२ एकूण आराजी १.६४ हे . आर अॅग्रीकल्चर झोन मधून काढून 
रहिवासी झोनमध्ये बदल करणेबाबत . 


क्रमांक जिपव- ग्रापं- अनुदान- वशि -२५-२०२०. 


ग्रामपंचायत वरुड मधील जिल्हा परिषद , वर्धा कक्षेतील शेत सर्व्हे क्र . १२३/१ व १२३/२ मध्ये विषयांकित बदल करण्याकरीता चा प्रस्ताव 
शासनाकडे सादर करावयाचा असल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दि . १४ जून १९९ ० चे क्र . 
वियो- सेवाग्राम- (बिनप ) -टिपीव्ही - ६-७६९ १- नुसार वर्धाजिल्हा परिषद ने संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डिपी 
सेवाग्राम- अडमिन -२, दि . १८ मे १९ ७७ द्वारे सेवाग्राम , नांदोरा , कामथवाडा, वरुड आणि बरबडी ह्या ५ ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून अधिकार वापरण्याची परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग निर्णय क्रमांक टीपीव्ही १०८६-३७९ १-सीआर 
१०३-१-८७ नवि-१७, दि . ५ जानेवारी १९ ८७ अन्वये ब व क वर्ग नगर परिषद तसेच बिगर नगर परिषद शहरांच्या विकास योजनांना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ नुसार अंतिम मंजुरी देण्याबाबतचे अधिकार संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे द्वारे दि . ३१ मार्च १९९ ० या 
दिनांकापासून विकास योजना अंमलात आली , करीता सेवाग्राम विकास योजनेनुसार मौजा वरुड गावाचा विकास करण्याचे दृष्टीने वरील मंजूर विकास 
योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करणे आवश्यक आहे . 


मंजूर विकास योजनेतील मंजूर अभिन्यास मौजा- कामठवाडा, ग्रामपंचायत वरुड , ता . जि . वर्धा येथील श्री . प्रभाकर तुळशीराम शेगावकर व 
सौ . स्वाती ढोबळे, रा. वर्धा यांचेमालकीचे शेत सर्व्हे क्र . १२३/१ व १२३/२ एकूण आराजी १.६४ हे. आर आहे . त्यांनी सदरचे क्षेत्राचा वापर निवासी 
प्रयोजना करीता करण्याचे ठरविले आहे. त्या करीता त्यांनी जिल्हा परिषदेकडे दि . २१-११-२०१९ ला कागदपत्रांचे पूर्ततेसह प्रस्ताव सादर करून 
क्षेत्र बदल करण्याची विनंती केलेली आहे . सोबत १. ग्रामपंचायत वरुड यांचे ठराव क्र .५/१ , दिनांक ३०-१२-२०१९ चे सभेचे ठराव अन्वये सदरचे 


ना .- एक- अ -१ ( १७६३). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


क्षेत्र बदल करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. २. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद , वर्धा यांचे पत्र क्र . DHO / UIP/ Site /Insp. / ९२ 
१८१७-१९ , दि . २८-११-२०१९ . अन्वये शेत सर्व्हे क्र . १२३/१ व १२३/२ एकूण आराजी १.६४ हे . आर हे रहिवासी करण्यास मंजुरी दिलेली 

तसेच जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा विषय क्र . १५( १५), दि . १८-१२-२०१९ अन्वये उक्त कृषी क्षेत्रात समाविष्ट जमिनीचे रहिवासी क्षेत्रात 
बदल करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


आहे . 


सदर प्रस्तावाबाबत सूचित करण्यात येते की , ज्या कुणाला वरील फेरबदलाबाबत काही आक्षेप अथवा सूचना पाठवावयाच्या असतील त्यांची ही 
सूचना वृत्तपत्रात तसेच महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , वर्धा 
यांचेकडे लेखी स्वरूपात आक्षेप सादर करावेत . विहित मुदतीतील आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्यांचा विचार करण्यात येईल . सदहूं किरकोळ फेरबदल 
दर्शविणारा सेवाग्राम विकास योजनेचा नकाशा कार्यालयीन वेळात सर्वदिवशी अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


वर्धा : 


विपुल जाधव , 
मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , वर्धा. 


दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक कावि - नपचि - बां.वि.- ५८-२०२०. 


चिमूर शहराची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा चिमूर नगर परिषदेने न . प . सर्वसाधारण सभा दि . १८-१२-२०१९ ठराव क्र . ०९ अन्वये 
जाहीर केलेला आहे . त्यानुसार नगर परिषदेच्या क्षेत्राधिकाराकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३( १) अन्वये 
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात येत आहे . 


चिमूर नगर परिषदेच्या हद्दीक्षेत्रात येणा - या व खालीलप्रमाणे ज्या क्षेत्रासाठी विकास योजना करावयाची आहे, त्या क्षेत्राचा नकाशा चिमूर नगर 
परिषदेच्या कार्यालयात सुट्टीचे दिवसखेरीज कार्यालयीन वेळात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ पोट- कलम ( २) 
अन्वये नागरीकांस पाहण्यासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . ज्या नागरिकांच्या नियोजित विकास योजनेच्या हद्दी संबंधी काही सूचना अगर हरकती 
असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल , त्या तारखेपासून ६० दिवसांचे आत त्यांच्या सूचना व हरकती चिमूर नगर 
परिषदेकडे लेखी द्याव्यात , म्हणजे उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ चे पोट- कलम (१ ) अन्वये चिमूर नगर परिषद त्यांचा विचार करील. उशीरा 
आलेल्या सूचना/ हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

चिमूर नगर परिषद स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 


अ.क्र . 


दिशा 


मौजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


पूर्वदिशा 


मौजा खरकडा स . नं . ७९ ते ८७, १०२ , १०३, ११२ ११३, ११५ , ११६ , ११९ ते १२५ , १५८ ते १६० , १६४ , १६५ , 
लागून असलेले सोनेगांव ( स . नं . १ ते ५, ६/१, ६/४, ७, ३३ , ३७, ३८ , ३८/१, ३८/४, ४६ , ४७, ८१, ८२, ८ ९ 
ते ९ ५, १०२ , १०३) लागून असलेला सातनाला ( स . नं . २७, २८ , ३० , ३१ , ३२, ३३ , ३५, ३६, ३७, ३८ , ३९, ४० , 
४१, ४४ , ४५, ४ ९ , ५० , ५१, ५२ , ५३, ५८ , ५ ९ , २५६ , ३४० , ३४१ , ३४३ , ३४४, ३४५ , ३४६ , ३४७ , ३४८,३४ ९ , 
३५३ , ३५४ , ३५५ , ३५६ ) वडाळा पैकू लागून असलेला ( स . नं . २४७, २४६ , २४८ , २४ ९ , २५३ , २५४ , २५५) 
लागुन 

असलेला भिलगाव ( स . नं . ३५६ , ३५ ९ , ३५८ , ३७३, ३७४ , ३७५ ) 
मौजा कवडसी रोडी ( स . नं . १, २/१,२/४ , ३ , ४, ६, १० क , ११ अ , २३, २४/१ , ३५ , ३६ , ३७ ) ते लागून 

असलेले 
सोनेगांव ( बेगडे ) ( स . नं . ६३ , ६४ , ६६ , ६७, ७४ , ९ ० ते ९ २, ६२ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ७, ९ ८ , १०१ , १०३ अ , १०६ , १०७, 


२ 


पश्चिम दिशा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २३-२९ , २०२० /माघ ३-९ , शके १ ९ ४१ 


३ 


चिमूर नगर परिषद स्थानिक क्षेत्राचा तपशील - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१२५, १२७ ते १३३, १३४/१, १३४/२ ) ला लागून असलेले शेडेगांव ( स . नं . ३२६ , ३२५ , ३२४ , ३१३, ३२३ , ३२१ , 
३१८ , ३१७, २३३ , २३२ , १३०/१, १२५ , १२४ , १२२ , १२१, १० ९ , १०८ , १०७, १०१ , १०० , ९ ३ , ७८ , ७६ , 
७७, ७५, ७२ , ६५, ६४, ६२, ६१ , ५२ , ५१ ) लागून असलेले गदगाव ( स . नं. १, ५, ११) लागून असलेले कोटगांव 
( स . नं . ११ , १२ , ११७, ११८ , १२० , १२२ , १२३ , १२४ , १२५ , १३४ , १३५ , १३६ , १३७, १५७, १५८ , १६७, 
१६८ , १७१ , १७२ ) 
मौजा पिंपळनेरी ( स . नं . ३९ , ४० , १०८ , १११ , ११८ , १५८/२, १५९ , १६० , १७२ ते १७७, १८० ते १८२, १८६ ते 
१ ९ २, १९ ४/ १, १ ९४ /२ , १९ ५ , १९ ६ , १९९ ) त्याला लागून मौजा कवठाडा ( स . नं . १, २, १९ , २० , २१ , २३ , २४ , 
२५ , २६ , २७) 


३ 


उत्तर दिशा 


४ 


दक्षिण दिशा 


मौजा बामणी ( स . नं . ६ , ७, ९ , १० , १५ ते १७, १८ ब , २१ ते २३ , ८३, ८४ , ८६ ते ९ २, ९६ , ९ ७, ९९, १०० , ११३ , 
११४ , १२० , १२१ , १२३ , १२८ ते १३१ , १३३ ते १४० , २०५ २०७, २०८ , २०९ , २१२ , २१३ , २१५, २१६, २१९ 
ते २२१ , २२५/१, २२५/२, २२६ ते २२८ , २२ ९ , २८० ते २८४, २८६ , २९ १ , २९ २, ३०० , ३०१, ३२२ ते ३२५ , 
३३९ ते ३४२) ते केसलापूर लागून असलेले ( स . नं . १८ ते २३, २५ , २६ , २७/१, २७/२, २९ ते ३२ , ३८/४ , ३९ , 
४०, ४७, १०५ , १०६ , १०८ ते ११०, ११३ अ , ११६, ११७, १२२ , १५५ ) ते लागून असलेले काग ( स . नं . ११४ , 
११५ , ११ ९ , १२० , १३० ते १३५, १४० , १४१, १४५ , ते १४७, १५०/२, १६७ ते १७४ ) ते लागून 

असलेले बाम्हण 
( स . नं . ३ ९ ४ , ३९ ५, ३ ९ ६ , ३ ९ ७ , ३८० , ३७९ , ३७८ , ३७७, ३७६ , ३७५ ) 


गोपाल गिरिधर झाडे , 


: 


अध्यक्ष, 


चिमूर : 
दिनांक १५ जानेवारी २०२० . 


नगर परिषद , चिमूर . 


, 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ . 

BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. WS - MCC - Const.D.58-2020. 

The Chimur Municipal Council by its Special General Body Resolution No. 09, dated 18-12-2019 
has declared its intention to prepare Development Plan as per the provisions of Section 23 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , for the area within its jurisdiction . 

A copy of the Plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is kept open 
for inspection by the Public on the working days at the Office of the Muncipal Council as requited under 
Section 23 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Suggestions or Objections 
regarding boundaries of the said D. P if any should be communicated in writing to theMunicipal Council 
Office within 60 days from the date of publication of declaration of the said intention in theMaharashtra 
Government Gazette as required vide section 23( 1) of the Act. Suggestion/ Objections received after 
the given period will not be taken into consideration . 


THE REVENUE BOUNDARY OF MAUZA CHIMUR AND SURVEY Nos . 


Sr. No. 


Mauza 


Locations 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


East 


Mauza Kharkada Survey Nos. 79 to 87 , 102, 103, 112 113, 115 , 116, 119 to 125 , 
158 to 160 , 164, 165 , Sonegaon( nearest S. Nos. 1 to 5, 6 / 1,6 / 2,6 / 4, 7 , 33 , 37 , 38 , 


. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९, शके १९ ४१ 


THE REVENUE BOUNDARY OF MAUZA CHIMUR AND SURVEY Nos . — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


38/1, 38/4, 46, 47 , 81 , 82 , 89 to 95 , 102, 103 ) Satnalla ( nearest Survey Nos. 27 , 
28, 30 , 31 , 32, 33 , 35, 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41, 44, 45, 49, 50 , 51, 52, 53, 58, 59 , 
256, 340 , 341, 343 , 344,345,346,347,348,349 , 353, 354 , 355,356) Wadala 
( Paiku)( nearest Survey Nos. 247 , 246 , 248, 249 , 253 , 254 , 255 ) Bhilgaon( near 
est survey Nos . 356 , 359 , 358, 373, 374 , 375) 


2 


West 


Mauza Kawadsi Road Survey Nos . 1 , 2/1 , 2/4, 3 , 4, 6, 10C, 11A, 23 , 24/1 , 35 , 36 , 
37 to Sonegaon Begde( nearest Survey No. 63,64,66,67 , 74,9091,92,62,94,95 , 
97,98, 101 , 103A, 106 , 107 , 125 , 127 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134/1, 134/2 ) 
Shedegaon( nearest Survey Nos. 326, 325 , 324,313, 323, 321 , 318, 317, 233, 
232 , 130/1, 125 , 124, 122, 121, 109, 108 , 107 , 101, 100 , 93, 78,77, 76, 75 , 72 , 
65 , 64 , 61, 52 , 51) Gadgaon (nearest Survey Nos . 1, 5 , 11) Kotgaon (nearest 
Survey Nos . 11, 12 , 117 , 118, 120 , 122 , 123, 124, 125, 134 , 135 , 136, 137 , 157 , 
158, 167, 168 , 171, 172 ) 


3 


North 


Mouza Pimpalneri ( nearest Survey Nos. 39 , 40 , 108 , 111 , 118 , 158/2 , 159, 160 , 
172 to 177, 180 to 182 , 186 to 192 , 194/1 , 194/2 , 195, 196, 199 ) Mouza Kawathala 
( nearest Survey Nos . 1 , 2 , 19, 20 , 21 , 23, 24, 25, 26, 27 ) 


4 


South 


Mouza Bamni ( nearest Survey Nos . 6, 7 , 9 , 10 , 15 , 16 , 17 , 18B, 21 , 22, 23,84,86 , 
87 , 88 , 90 , 91, 92, 96, 97,99 , 100 , 113, 114, 120 , 121 , 123, 128, 129, 130 , 131 , 
133, 134, 135, to 140 , 205, 207 , 208, 209, 212 , 213, 215 , 216, 219 , 220 , 221 , 
225/1, 225/2, 226, 227, 228 , 229 , 280 to 284, 286, 291, 292, 300 , 301, 322 to 
325, 339 to 342 ) Kesalapur( nearest Survey Nos . 18 to 23 , 25, 26, 27/1, 27/2, 29 
to 32, 38/4, 39,40 , 47, 105, 106, 108 to 110, 113A, 116 , 117 , 122 , 155 ) Kag 
( nearest Survey No. 114, 115 , 119 , 120 , 130 to 135 , 140 , 141 , 145 , 146, 147 , 
150/2, 167 to 174) Bamhni ( nearest Survey Nos. 394, 395,396,397, 380 , 379 , 
378, 377, 376, 375 ) 


GOPAL GIRIDHAR ZADE , 


Chimur : 
Dated the 15th January 2020 . 


President , 
Municipal Council, Chimur. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 


अध्यक्षा , नगर पंचायत , यांजकडून 


महाराष्ट्र 

प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक ११० - नपंआ - २०२०. 


ज्याअर्थी, शासनाने नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र . एमयुएन -२०१४-प्र.क्र.९ ७- भाग -१- नवि -१८ , दिनांक ३० मार्च २०१५ रोजी 
आष्टी( श .) नगर पंचायत अस्तित्वात आलेली आहे. सबब, नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगर पंचायतीच्या क्षेत्रात सुसंबद्ध विकास करण्यासाठी 
विकास योजना तयार करणे आवश्यक असल्याने नगर पंचायत , आष्टी( श.), जिल्हा वर्धा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ०४ , दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ 
अन्वये सदरहू नगर पंचायतीच्या क्षेत्राधीकारातील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २३ ( १) अन्वये आष्टी( श .) शहराचा 
भौगोलिक माहिती प्रणाली ( GIS) द्वारे विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, आता आष्टी( श .) नगर पंचायतच्या कक्षेखाली येणा- या क्षेत्राची विकास योजना करावयाची आहे . त्या क्षेत्राच्या नकाशावर अध्यक्ष/ 
मुख्याधिकारी, नगर पंचायत , आष्टी( श.) यांची स्वाक्षरी आहे . असा नकाशा नगर पंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३( २) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी प्रकाशित केलेला आहे . 


ज्या नागरिकांना विकास योजनेसंबंधी काही सूचना अगर हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या 
दिनांकापासून ( ६०) दिवसांच्या आत त्यांच्या सूचना अगर हरकती नगर पंचायतीकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात , जेणेकरून नगर पंचायत विकास 
योजनेबाबत योग्य तो विचार करेल . 


सौ . जयश्री नरेंद्र मोकदम , 


अध्यक्षा , 


आष्टी ( श.) : 
दिनांक १५ जानेवारी २०२० . 


नगर पंचायत , आष्टी ( श .). 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा. , अ . क्र . १८ . 


BY PRESIDENT, NAGAR PANCHAYAT 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No. 110 - NPA- 2020. 


Whereas , Government Notification Urban Development Department, No. MUN - 2014 - C.R.97 -part- 1 


UD - 18 , Dated 30th March 2015 has established Ashti ( Sh .) new Nagar Panchayat. The notification has 


been published in Maharashtra GovernmentGazette , Extra - ordinary Part- 1A General sub -division dated 


01st March 2014. 


Therefore , Ashti ( Sh .) Nagar Panchayat under its GeneralBody Resolution No. 04 , Dated 30-12-2019 
declared its intention to prepare Development Plan of Ashti (Sh .) Nagar Panchayat limit as per 
provision of Section 23 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. The copy of the 


plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is displayed and kept open for 
the inspection of the public on all working days during office hours at the office of Nagar Panchayat, Ashti ( Sh .) 


as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Suggestions/ Objections if any are invited from the public and which should be communicated in 
writing within 60 days from the date of publication of intention in Maharashtra Government Gazette for 


Consideration by the Nagar Panchayat under Section 23 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning 


Act , 1966. 


Ashti (Sh .) : 
Dated the 15th January 2020 . 


Sou . JAYSHREE NARENDRA MOKDAM , 

President , 
Nagar Panchayat Ashti (Sh .). 


ना .- एक- अ -२ ( १७६३). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


५ ( २ ) 


सोमवार , जानेवारी १३ , २०२० / पौष २३ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा :-( १) शासन अधिसूचना , दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९. 


क्रमांक जि.प.पं.स.-निवडणूक - कावि ८७-२०२०. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना दिनांक २७ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे 
सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १ ९ ६२ च्या नियम २ ड (२) ते ( ५) मधील 
तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) आणि महिला ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यामध्ये महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाचा पंचायत समित्यांच्या ( भारताच्या संविधानाचा 
अनुच्छेद २४४ अन्वये राष्ट्रपतीने जाहीर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणा- या पंचायत समिती वगळून ) सभापतीच्या पदाचे नागपूर जिल्ह्यास वाटप 
करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, पंचायत समिती सभापती आरक्षण काढताना सन २०११ ची जनगणना विचारात घेतलेली आहे . उक्त नियम २ ( फ ) पोट 
नियम (२) अ व ब (२) मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची पदे अशा जाती किंवा जमातीचा लोकसंख्येची 
पंचायत समितीच्या एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी सर्वाधिक अधिक असेल अशापंचायत समितीपासून सुरूवात करून उतरत्या क्रमाने आरक्षण वितरीत 
करण्यात आले ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , 

माघ ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियम २ फ ( क ) अ व ब मधील तरतुदीनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाची पदे जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यामध्ये सोडत काढून वितरीत करण्यात आली . तसेच उक्त नियम २ फ , पोट-नियम ( ५) अ व ब मधील तरतुदीनुसार महिलासाठी राखून 
ठेवावयाची पदे (यापूर्वी सन २०१४ चे त्या त्या प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण वगळून सोडत काढून वितरीत करण्यात आली). 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समितीचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती पदाचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ चे नियम २ क मधील पोट-नियम २ ( अ), ३ ( अ), ४ ( अ), ५ ( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , रविंद्र ठाकरे, नागपूर जिल्हाधिकारी याद्वारे नागपूर जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतीचे पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जातीसह ) बिनराखीव / अनारक्षित आणि महिला ( अशा जाती , जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिलांसह) अनुसूचीसमोर दर्शविलेल्या पदाचेपंचायत समिती करीता राखीव पदे म्हणून अधिसूचित करीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


पंचायत समितीचे नाव 


सभापती पदाचे आरक्षण 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


नरखेड 


( ३) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जाती 


२ 


काटोल 


سه 


कळमेश्वर 


सर्वसाधारण 


४ 


सावनेर 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


५ 


पारशिवनी 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


६ 


रामटेक 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


७ 


मौदा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


८ 


कामठी 


सर्वसाधारण 


९ 


नागपूर ( ग्रामीण) 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


१० 


हिंगणा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


११ 


उमरेड 


अनुसूचित जमाती 


१२ 


कुही 


सर्वसाधारण (महिला ) 


१३ 


भिवापूर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


शासकीय अधिसूचना ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे शासन अधिसूचना दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९ अन्वये आणि सूचित केल्यानुसार 
पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण दिनांक १७ जानेवारी , २०२० पासून सुरू होणा- या २/2 ( अडीच) वर्षाच्या कालावधी करीता लागू राहील . 


नागपूर : 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


६ 


मंगळवार , जानेवारी १४ , २०२० / पौष २४ , शके १९ ४१ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ . क्र . १५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-१२- एमयुएन -१- सा.नि.- कावि -२६-२०२०. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ -१ अ ( ९) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मा . राज्य 
निवडणूक आयुक्तांचे आदेश क्र . रानिआ -नपा-२०१६-प्र . क्र . ३९- का -०६ , शासन राजपत्र , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रविंद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान-पिपरी 
नगर परिषदेच्या ( गुरूवार ) दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार नगर परिषद अध्यक्ष 
म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . नगर परिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल 

तर कोणासाठी) 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


कन्हान -पिपरी 


आष्टनकर करुणा अनिल 


सर्वसाधारण महिला 


नागपूर : 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , 

माघ ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


९ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . १६. 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No.Desk- XII- MUN1 - PE.- WS - 26-2020. 


In exercise of the powers conferred on me as per Govt. Gazette Notification No. SEC -MC - 2016 -CR - 39 -WS-06 , 
dated 18th October 2016 under Section 51A - 1A ( 9) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 , I, Ravindra Thakare , Collector,Nagpur District hereby publish the name of personswho 
has duly elected as Presidentofrespective Nagar Parishad in the election held on Thursday the 9th January , 2020 . 

SCHEDULE 
Sr. No. Name of Nagar 

Name of Elected 

Remarks (whether the seat 
Parishad 

Candidate 

isreserved , if so for whom) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Kanhan -Pipari AshtankarKaruna Anil 

GeneralWomen 


1 


Nagpur : 
Dated the 13th January 2020 . 


RAVINDRA THAKARE , 

Collector, Nagpur. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु. ) म.शा.रा., अ . क्र . १७. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


नमूद केलेल्या 


१ 


१ 


१ - अ 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन -१- सार्व.निवडणूक- कावि-२७-२०२०. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १९( १ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मा . राज्य निवडणूक 
आयुक्तांचे आदेश क्र . रानिआ- नपा-२०१६-प्र . क्र . ३९- का -०६ , शासन राजपत्र , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , रविंद्र ठाकरे , जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , कन्हान-पिपरी नगर परिषदेच्या गुरूवार , 
दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांचे नावासमोर 
प्रभागामधून नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत. 

अनुसूची 
अ.क्र . निवडून आलेल्या उमेदवाराचेनाव प्रभाग क्रमांक 

जागा क्रमांक 

शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
रंगारी योगेंद्र जीतुजी 

अनुसूचित जाती 
चोपकर सुषमा संजय 

१ 

ना . मा . प्र. ( महिला ) 
३ पाटील अनिता सिध्दार्थ 

२ - अ 

अनुसूचित जाती ( महिला ) 
शेंदरे राजेंद्र मधुकरराव 

२ २ - ब 

सर्वसाधारण 
५ नितनवरे कल्पना चरणदास 

३ ३ - अ 

अनुसूचित जाती (महिला ) 
६ यादव राजेश दोकवडी 

३ ३ - ब 

ना.मा.प्र . 
यादव विनय सुनील 

ना.मा.प्र . 
तिडके गुंफा सुर्यकांत 

४ - ब 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
९ भिवगडे मनिष धरमदास 

५ - अ 

अनुसूचित जाती 
कावडकर पुष्पा मंगेश 

५ - ब 

ना . मा . प्र. ( महिला ) 
खोब्रागडे संगीता उपासराव 

६ ६ - अ 

अनुसूचित जाती 
ना .- एक - अ -३ ( १७६३ ) . 


२ 


१ - ब 


२ 


४ 


७ 


४ - अ 


८ 


४ 


१० 


११ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१२ 


कुरडकर वंदना मनोज 


६ 


६ - ब 


१३ 


ठाकरे अनिल जीवन 


७ 


७ - अ 


१४ 


टोहणे रेखा माधोराव 


७ 


७ - ब 


सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जमाती 
ना . मा . प्र . ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जाती ( महिला) 
सर्वसाधारण 


१५ 


लोंढे वर्षा अजय 


७ 


७ - क 


१६ 


पौनिकर मोनिका उमेश 


८ 


८ - अ 


१७ 


शेंडे डायनल आनंदराव 


८ 


८ - ब 


नागपूर : 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी, नागपूर. 


भाग १- अ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा. , अ. क्र . १८ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- XII - MUN1 - Gen.Election- WS - 27-2020. 


In exercise of the powers delegated to me, by the Govt. Gazette Notification No. SEC -MC - 2016 -CR - 39 -WS-06 , 
dated 18th October 2016 by the State Election Commissioner,Maharashtra read with Section 19 ( 1) of the Maharashtra 

Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , I, RavindraThakare, Collector, Nagpur 
District hereby publish the name of persons who have been declared duly elected as Councillors of the Municipal 
Council,Kanhan - Pipari in the General Election held on Thursday the 9th January, 2020 of the Municipal Council from 
thewards shownbelow against their names. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Ward No. 


Seat No. 


Name of the Councillor 

Elected 


Remarks (Whether the seat 
is reserved , if so , for whom ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


1 


1 - A 


Scheduled Castes 


1 

1 


2 


1 - B 


3 


2 


2 - A 


4 


2 


2 - B 


5 


3 


3 - A 


6 


3 


3- B 


7 


4 


4 - A 


Rangari Yogendra Jituji 
Chopkar Sushama Sanjay 
Patil Anita Sidharth 
Shendre Rajendra Madhukarrao 
Nitnavre Kalpana Charandas 
Yadav Rajesh Dokawadi 
Yadav Vinay Sunil 
Tidke Gumpha Suryakant 
BhivgadeManish Dharamdas 
Kawadkar Pushpa Mangesh 
Khobragade Sangeeta Upasrao 
Kuradkar Vandana Manoj 
Thakare Anil Jivan 
Tohane Rekha Madhorao 


8 


4 


4 - B 


Backward Class of Citizen (Women ) 
Scheduled Castes (Women ) 
General 
Scheduled Castes (Women ) 
Backward Class of Citizen 
Backward Class of Citizen 
General ( Women ) 
Scheduled Castes 
Backward Class of Citizen (Women ) 
Scheduled Castes 
General (Women ) 
Scheduled Tribes 
Backward Class ofCitizen (Women ) 


9 


5 


5 - A 


10 


5 


5 - B 


11 


6 


6 - A 


12 


6 


6 - B 


13 


7 


7 - A 


14 


7 


7 - B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


११ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


15 


7 


7 - C 


Londhe Varsha Ajay 
Paunikar Monika Umesh 
Shende Daynal Anandrao 


General (Women ) 
Scheduled Castes (Women ) 


16 


8 


8 - A 


17 


8 


8 - B 


General 


Nagpur : 
Dated the 13th January 2020 . 


RAVINDRA THAKARE , 

Collector, Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन -१- ह.वा.निवडणूक - कावि- २८-२०२०. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १९( १) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मा . राज्य निवडणूक 
आयुक्त यांचे आदेश क्र . रानिआ- नपा-२०१६- प्र . क्र . ३९ - का -०६ , शासन राजपत्र दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , रविंद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगर परिषदेची गुरूवार, 
दिनांक९ जानेवारी २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या हद्दवाढ निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून 
नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ.क्र . निवडून आलेल्या उमेदवाराचेनाव प्रभाग क्रमांक 

जागा क्रमांक 

शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 
( १) ( २ ) 

( ३) ( ४ ) 

( ५ ) 
चुनारकर सुनिल वसंता 

सर्वसाधारण 


१ 


४ 


४ - क 


रविंद्र ठाकरे . 


नागपूर : 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . २० . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk - XII-MUN - 1 -E.B . Election -WS - 28-2020.— 


In exercise of the powers delegated to me, by the Govt. Gazette Notification No. SEC -MC - 2016 -CR - 39 -WS -06 , 
dated 18th October 2016 by the State Election Commissioner, Maharashtra read with Section 19 ( 1) of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, I, Ravindra Thakare, Collector, Nagpur 
District hereby publish the name of persons who have been declared duly elected as Councillors of the Municipal 
Council, Kalmeshwar-Bramhni in the Extented Boundries Election held on Thursday the 9th January , 2020 of the 
Municipal Council from the wards shown below against their names . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Ward No. 


Seat No. 


Name of the Councillor 

Elected 


Remarks (Whether the seat 
is reserved , if so , for whom ) 

( 5 ) 
General 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
Chunarkar Sunil Vasanta 


( 4 ) 
4 - C 


1 


4 


Nagpur : 
Dated the 13th January 2020 . 


RAVINDRA THAKARE , 

Collector, Nagpur. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


७ 


गुरूवार , जानेवारी १६ , २०२० /पौष २६ , शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . २१ . 

लवाद , नगर रचना परियोजना क्रमांक १ तथा सहाय्यक संचालक , 

नगर रचना, यांजकडून 


महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ७२ ( ७ ) 
व महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम , १९ ७४ च्या नियम क्र . १३ ( ९ ) अन्वये . 


क्रमांक लवाद- नरयो क्र .१ नाग - मौजा - पारडी , भरतवाडा , 

भरतवाडा , पुनापूर , भांडेवाडी- ७१-२०२०. 
ज्याअर्थी, पारडी, भरतवाडा , पुनापूर , भांडेवाडी प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र . १ (यापुढे “ उक्त प्रारुप योजना ” असे संबोधलेली आहे.) 
नागपूर सुधार प्रन्यासने दिनांक ०६ जुलै, २०१८ रोजी शासनास मंजुरीकरीता सादर केलेली असून उक्त प्रारुप योजना शासनाने महाराष्ट्र 

प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधलेले आहे ) चे कलम ६८ ( २) अन्वये अधिसूचना क्र . टिपीएस 
२४१८-शिकाना-९-प्र.क्र .२८१-नवि-९-२०२०, दिनांक ०६ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी मंजूर केली आहे. व सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१८ याच्या पृष्ठे १ ते ५४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने सहाय्यक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर यांची नेमणूक उक्त अधिनियमाच्या 
पोटकलम (१) कलम ७२ प्रमाणे उक्त मंजूर प्रारुप योजनेसाठी लवाद म्हणून अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४१८ -शिकाना-९- प्र.क्र.२८१-२०१८- नवि-९ , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये केली असून उक्त अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रात असाधारण भाग एक - अ मधील नागपूर विभागीय 
पुरवणीमध्ये पान क्रमांक ६-७ वर दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे. ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९४१ 


१३ 


आणि ज्याअर्थी, लवादाने महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९ ७४ (यात यापुढे “ उक्त नियम ” असे संबांधलेले आहे ) च्या नियम क्रमांक 
१३( १) अन्वये पुढील वर्तमानपत्रात जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे ( १) दै. लोकमत दिनांक २९ - १२-२०१८ (२) दै. हितवाद दिनांक २९ - १२-२०१८ 
रोजीच्या वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच जाहिर सूचना क्रमांक लवाद- नरयो.१ - नाग-नियम- १३ - ससंनाग -२५५०-२०१८, दिनांक २२-११-२०१८ , महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात असाधारण भाग-१- अ , नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये पान क्रमांक १-२, हि दिनांक २८-१२-२०१८ रोजी प्रसिद्ध करून पारडी, भरतवाडा , 
पुनापूर , भांडेवाडी नगर रचना परियोजना क्रमांक १ नागपूर करीता लवाद म्हणून दिनांक २२-११-२०१८ पासून कर्तव्ये पार पाडण्याचे काम सुरू केले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, विहित केलेल्या नमुना क्रमांक ४ मधील सूचना उक्त नगर रचना योजनेत समाविष्ट झालेल्या सर्व जमीन मालकांना देण्यात 
आलेली असून त्यांची या संदर्भातील सुनावणी पूर्ण झालेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, पारडी , भरतवाडा, पुनापूर , भांडेवाडी नगर रचना परियोजना क्रमांक १, नागपूरची उक्त अधिनियमाच्या पोट-कलम (३ ) 
कलम ७२ अन्वये दिनांक १८-०२-२०१९ रोजी प्राथमिक योजना व अंतिम योजना अशी उपविभागणी करण्यात आलेली आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमांमधील नियम क्रमांक १३ प्रमाणे सर्व कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ च्या पोट- कलम ( ४ ) 
मधील कर्तव्ये पार पाडण्यात आलेली आहेत 


-- 


त्याअर्थी, आता, निम्नस्वाक्षरीकार पारडी, भरतवाडा, पुनापूर , भांडेवाडी नगर रचना परियोजना क्रमांक १, नागपूर या योजनेचे लवाद म्हणून 
उक्त अधिनियमांच्या कलम ७२ च्या पोट-कलम ( ७) प्रमाणे तसेच उक्त नियमाचा नियम क्रमांक १३(९ ) प्रमाणे ही योजना दिनांक १५-०१-२०२० रोजी 
तयार करण्यात आली आहे असे जाहीर करीत आहेत . 


उक्त प्राथमिक परियोजना निम्नस्वाक्षरीकार लवाद यांच्या कडून तयार करण्यात आल्यानंतर जनतेच्या तसेच या योजनेत समाविष्ट झालेल्या 
जमिनींच्या मालकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध असून उक्त प्राथमिक परियोजना लवाद तथा सहाय्यक संचालक , नगर 
रचना , नागपूर , दुसरा माळा , प्रशासकीय इमारत क्रमांक १, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर यांचेकार्यालय व नागपूर महानगरपालिकेकरीता नियुक्त विशेष 
उद्देश वाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर स्मार्ट ऍन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेश्न लिमीटेड , नागपूर, सातवा माळा, श्री छत्रपती 
शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , नागपूर महानगर पालिका, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर -४४० ००१ येथे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


नागपूर : 


सु . प्र . थुल , 

लवाद , 
नगर रचना परियोजना क्र .१ तथा 
सहाय्यक संचालक , नगर रचना , 

नागपूर . 


दिनांक १५ जानेवारी २०२० . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २२ . 
BY ARBITRATOR , TOWN PLANNING SCHEME No. 1 AND ASSISTANT DIRECTOR OF 

TOWN PLANNING 


Under Section 72 (2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 and Rule No. 13 ( 9) of 

the Maharashtra Town Planning Scheme, Rule , 1974 . 


No.Arbi.- TPS No.1-Nag -Mouza Pardi, Bharatwada, Punapur and Bhandewadi-71-2020. 


Whereas , the Pardi, Bharatwada, Punapur and Bhandewadi Draft Town Planning Scheme No. 1 , Nagpur 
(hereinafter referred to as " the said draft Scheme" ) as submitted by the Nagpur Improvement Trust vide its letter dated 
06th July 2018 has been sanctioned by the State Government, vide Notification No. TPS - 2418 -Nag , Cam - 9 -CR - 281 
2018 -UD - 9 , dated 06th October, 2018 under sub - section (2 ) of Section 68 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act" and published in theMaharashtra GovernmentGazette 
Extra ordinary , Part I- A , Nagpur Division Supplement dated 24th October, 2018 at Pages No. 1 to 54 ; 
ना .- एक - अ-४ ( १७६३ ) . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३-९ , शके १९ ४१ 


And whereas , the Government of Maharashtra in Urban Development Department has appointed Assistant 
Director of Town Planning, Nagpur Branch , Nagpur as the Arbitrator for the said sanctioned Draft Scheme vide 
Notification No. TPS - 2418 -Nag . Camp.9 - C.R.- 281-2018-UD - 9 , dated 15th November, 2018 under sub - section ( 1) of 
Section 72 of the said Act. This Notification has been appeared in the Maharashtra Government Gazette , Extra 
ordinary, Nagpur Division Supplement, Part-1- A , dated 16th November, 2018 on Page Nos . 6-7 ; 


And whereas , the Arbitrator, in accordance with Rule No. 13 ( 1) of Maharashtra Town Planning SchemeRule , 1974 
(hereinafter referred to as " the said Rules") declared by Notice Bearing No. ARB - TPS - 1-NAG -Rule - 13 -ADM - 2550-2018 , 
dated 22nd November, 2018 appeared in Maharashtra Government Gazette , Extra -ordinary, Part- 1 -A ,Nagpur Division 
Supplement dated 28th December, 2018 at Pages No. 1 to 2 and appeared in Newspaper (1 ) Daily Lokmat dated 
29th December, 2018 (2 ) Daily Hitavada dated 29th December, 2018 that, he has commenced the duties as Arbitrator 
in respect of Town Planning Scheme Pardi, Bharatwada , Punapur and Bhandewadi, TPS No. 1 , Nagpur from dated 
22nd November 2018 : 


And whereas , the specialnotices in prescribed Form No. 4 havebeen served to every owner of the lands included 
in the said scheme and the hearing in this regards have been completed ; 


And whereas , the Town Planning Scheme Pardi, Bharatwada, Punapur and Bhandewadi, TPS No. 1, Nagpur has 
been sub -divided by the Arbitrator into Prelimiarny Scheme and Final Scheme on 18th February, 2019 as provided under 
sub section ( 3 ) of Section 72 of the said Act; 


And whereas , the Arbitrator has followed the procedure , prescribed in Rule No. 13 of the said Rules and has 
carried out the duties laid down in sub -section (4 ) of Section 72 of the said Act; 


Now , therefore, the under signed as Arbitrator hereby declares that the Preliminary Town Planning SchemePardi, 
Bharatwada ,Punapur and Bhandewadi, TPS No. 1 ,Nagpur has been drawn up on dated 15th January 2020 as provided 
under sub -section ( 7) of Section 72 of the said Act read with Rule 13 ( 9) of the said Rule . 


The Preliminary Scheme so drawn up by the undersigned hasbeen published and copies thereofhavebeen kept 
open for the inspection to the land owners and public during office hours at the office of Arbitrator and AssistantDirector 
of Town Planning, Administrative Building No. 1, 2nd Floor, Civil Lines,Nagpur and SpecialPurpose Vehicle appointed for 
Nagpur Municipal Corporation , Office of the Chief Executive Officer, Nagpur Smart & Sustainable City Development 
Corporation Limited , 7th Floor, Shree Chhatrapati ShivajiMaharaj Administrative Building, Nagpur MunicipalCorporation , 
Civil Lines , Nagpur- 440001. 


Nagpur : 


S. P. THUL , 

Arbitrator, 
Town Planning Scheme No. 1 And 
Assistant Director of Town Planning, 

Nagpur 


Dated the 15th January 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


